राज्यातील पोलीस विभागाच्या निवासी व 
अनिवासी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०११७/प्र.क्र.८०/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १४ मार्च, २०१७. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी ०५१६/ प्र.क्र. ३३७/ पोल-७, दिनांक १५.०२.२०१७. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, दिनांक २८.०२.२०१७. 
३) पोमसं/ २७-आ/ पुरवणी अनुदान (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन- २०१६-२७/ ४३/ २०१६, 
दिनांक ०७.०२.२०१७. 


प्रस्तावना - 

राज्यातील पोलीस निवासी व कार्यालयीन इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठीच्या प्रस्तावांसाठी 
सन २०१६-१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात व हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी प्रस्तावाद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेला रु. ८२,१४,३१,०००/-(रुपये ब्याऐंशी कोटी चौदा लक्ष एकतीस हजार फक्त/- 
इतका निधी तसेच तंटामुक्‍त गांव (२०५५ ०५३३) या लेखाशिर्षामधून पुनर्विनियोजीत करण्यात आलेला 
रु.२६,७४,००,०००/- इतका निधी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे जमा 
करण्यास अनुक्रमे संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

पोलीस महासंचालक कार्यालयाने संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये राज्यातील पोलीस निवासी व 
अनिवासी इमारतींच्या दुरुस्तीच्या ज्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे अझ्ञा 
कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
राज्यातील पोलीस निवासी व अनिवासी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याने त्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे :- 


शासन निर्णय- 

राज्यातील पोलीस विभागाच्या निवासी व अनिवासी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या कामांना सोबत जोडलेल्या विवरण पत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदरचा निधी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी संबंधित पोळीस अधीक्षक/ 
समादेशक/ प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र यांच्यामार्फत संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांना उपलब्ध करण्यात यावा. ज्या कामांना यापूर्वी निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे 
अशा दुरुस्तीच्या कामांची पाहणी संयुक्‍तपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित 
अधिकाऱ्यांसमवेत पोलीस अधीक्षक/ अपर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०११७/प्र.क्र.८०/पोल-७ 


तसेच दुरुस्तीची कामे समाधानकारकरित्या करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित घटक प्रमुख यांनी 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करावे. प्रमाणपत्र / उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त 


झाल्यानंतर निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१५११२८४९४७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


७, 
८. 
९. 


७ Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Swa Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d 
443b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 
Gopal Borse = 
Date: 2017.03.15 12:13:12 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 


मर्या, वरळी, मुंबई. 


. पोलीस अधीक्षक, जळगांव/ बीड/ अकोला/ लोहमार्ग, पुणे/जालना / उस्मानाबाद/ 


रायगड/ कोल्हापूर/ अहमदनगर/ वर्धा/ औरंगाबाद ग्रामीण/ नाशिक ग्रामीण/ बिनतारी 
संदेश पश्चिम विभाग, पुणे 


. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
. पोलीस आयुक्‍त लोहमार्ग मुंबई/ सोलापूर हाहर/ ठाणे शहर 
. समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र. १,पुणे/ गट क्र. ३, जालना/ गट क्र.६ 


धुळे 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


१०.वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 
११.गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (पोळ-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरण पत्र “अ 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. । प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय अंदाजपत्र । वितरीत समर्पित । वितरीत 
दिलेल्या कामांचा क्रमांक व दिनांक । कीय केलेला केळेला | करावयाचा 
तपशिल रक्‍कम निधी निधी निधी(रुपये) 
(रुपये) (रुपये) 
१. जळगांव येथील पोळीस | झासन निर्णय क्र. | ६००.६६ ५०८.४८ a २२.२८ 
निवासी / अनिवासी सीआरपी १०१४/ 
इमारतीची दुरुस्ती प्र.क्र.२४९/पोल-७, 
दि. २५.११.२०१४ 
ज़ राज्य राखीव पोलीस शासन निर्णय क्र. । ३०२.६७ २५५.३२ ११०.५० । १५७.८५ 
बल गट क्र.१, पुणे आणि | सीआरपी १०१४/ 
गुन्हे अन्वेषण विभाग प्र.क्र.२४५/पोल-७, 
पुणे, पोलीस निवासी/ | दि. २५.११.२०१४ 
अनिवासी इमारतीची 
दुरुस्ती 
३. बीड जिल्ह्यातील शासन निर्णय क्र. | ४०७.४० ३४०.६० a ६६.८० 
पोलीस निवासी/ सीआरपी १०१४/ 
अनिवासी इमारतीची प्र.क्र.२४१/पोळल-७, 
दुरुस्ती दि. २५.११.२०१४ 
४. अकोला जिल्ह्यातील शासन निर्णय क्र. | ५००.०० ३६९.५६ ३६९.५६ | ५००.०० 
पोलीस वसाहती, सीआरपी ०७१४/ 
पोलीस मुख्यालयातील । प्र.क्र.१४२/पोल-७, 
पोलीस निवासस्थाने दि. १८.०७.२०१४ 
दुरूस्ती करणे 
षु. पोलीस अधीक्षक शासन निर्णय क्र. । ४९.१५ ४१.४६ ००.६६ ८.३५ 
लोहमार्ग पुणे यांचे सीआरपी १०१५/ 
कार्यालयाची दुरस्ती प्र.क्र.४२/पोल-७, 
करणे दि. ०२.०२.२०१५ 
६. जालना जिल्ह्यातील शासन निर्णय क्र. | ३०.८३ २३.९० १३.९० २०.८३ 
पोलीसांच्या निवासी/ सीआरपी १११३/ 
अनिवासी इमारतीची प्र.क्र.३७३/पोल-७, 
दुरस्ती करणे दि. २५.११.२०१३ 
७. उस्मानाबाद शासन निर्णय क्र. | ३४९.०२ ३०३.७९ a ४५.२३ 
जिल्ह्यातील पोलीसांच्या । सीआरपी ११११/ 
निवासी/ अनिवासी प्र.क्र.५९१/पोल-७, 
इमारतीची दुरुस्ती दि. 30.99.2099 
करणे 
८. राज्य राखील पोळीस । झासन निर्णय क्र. | ७५१.६४ १४६.२७ 7 ६०५.३७ 
बल, गट क्र. 3, जालना | सीआरपी १०१४/ 
अंतर्गत पोलीस निवासी, । प्र.क्र.२४६/पोळ-७, 
पोलीस वसाहती आणि । दि. ०७.०७.२०१५ 
पोलीस लाईनची 
दुरुस्ती करणे 
९. समादेशक, राज्य शासन निर्णय क्र. | ४१२.०८ ८०.१९ a 339.28 
राखीव पोलीस बळ गट | सीआरपी ०८१५/ 
क्र.६, धुळे येथील प्र.क्र.२९८/पोल-७, 
शासकीय पोलीस दि. ०७.०९.२०१५ 


निवासी व अनिवासी 


इमारतींची दुरुस्ती 
करणे 
१०. | रायगड पोलीस दलाचे । शासन निर्णय क्र. | १२०.८३ ८१.६२ 7 ८१.६२ 
आस्थापनेवरील पोळीस | सीआरपी १११३/ 
मुख्यालय- अलिबाग प्र.क्र.३७३/पोल-७, 
येथील ११० शासकीय । दि. २५.११.२०१३ 
निवासस्थानांची दुरुस्ती 
करण्याबाबत 
११. । कोल्हापूर जिल्ह्यातील | शासन निर्णय क्र. | ९१.९७ ६५.३३ ६३.९९ ९१.९७ 
पोलीसांच्या निवासी सीआरपी १११३/ 
इमारतीच्या प्र.क्र.३७३/पोळल-७, 
दुरुस्तीसाठी मंजूर दि. २५.११.२०१३ 
असलेला निधी वितरीत 
करण्याबाबत 
१२. | विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना अधिकार असलेले रु.२०.०० लक्ष च्या आतील निधीच्या । विवरण पत्र 
बांधकामांना निधी उपलब्ध होणेबाबत “ब” व “क” 
मध्ये 
दर्शविल्याप्र 


माणे 


विवरण पत्र “ब” 


निवासी इमारती 
(रुपये लाखात) 

अ.क्र. । प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा | आदेश क्रमांक व दिनांक वितरीत करावयाचा 
तपशिल निधी (रुपये) 

षि मुख्यालय घाटकोपर रेल्वे पालीस | क्र. पोआर/ पशा/ इमारत/ | ४.९६ 
वसाहतीतील इमारत क्र. ०१ मधील | ११९३९/ २०१५, 
सदनिकांतील विद्युतीकरणाची कामे करणे दि. ३०.११.२०१५ 

2. Providing Replacement of Existing | क्र. पोआर/ पशा/ इमारत/ | ३.७२ 
Compound Light by LED Street Lights | 3423/ २०१६, 
for power Saving at PI & PSI Building दि. 09.08.2098 
A,B,C,D Block at Rly’ Police 
Compound, Dadar, Mumbai 

3. Providing Replacement of Cable From | क्र. पोआरे/ पञा/ इमारत/ | ६.६९ 
Services to rooms & Switchgears at at | ७४३३/ २०१४, 
PI & PSI Bldg. Rly Police Compound, दि. 08.01.2098 
Dadar (East), Mumbai 

8. Providing SR tp Cable from Services to | क्र. पोआरे/ पश्ा/ इमारत/ | ५.४३ 
rooms & Switchgears & Passage light at | १०८९०/ २०१४, 
D- Block, Rly Police Qtrs, Dadar (East), | दि. 08.90.2098 
Mumbai 

प. सायन, धारावी, मुंबई येथील रेल्वे पोलीस | क्र. पोआरे/ पश्ा/ इमारत/ | १६.०० 
पी.एस.जी.पी. वसाहतीतील इमारत क्र. १४ | १०३४९/ २०१५, 
च्या दुरुस्तीबाबत दि. १६.१०.२०१५ 

६. इगतपुरी येथील बारा बंगला येथील दुय्यम | क्र.६१/बीओ/वीपोमनी/नाप | ३.६९ 
अधिकारी निवासस्थानाची दुरुस्ती | /२०१५/४४५१, 
करणेबाबत. दि. २०.०७.२०१५ 

छ. पोलीस आयुक्तालयातील सोलापूर wee | क्र. कक्ष-५ (2)/ प्रज्ञा | १५.९२ 
आस्थापनेवरील  अरविंदधाम पोलीस | मान्यता/ अरविंदधाम 
अधिकारी/कर्मचारी वसाहत अंतर्गत व बाह्य | दुरुस्ती/२०१६- १०७९५, 
दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यतेबाबत. | दि. १७.१२.२०१६ 

a पोळीस आयुक्तालयातील सोलापूर शाहर । क्र. Hay (2/ प्रज्ञा | ११.३३ 
आस्थापनेवरील वसंतनगर पोलीस | मान्यता/ वसंतनगर 
अधिकारी/कर्मचारी वसाहत अंतर्गत व बाह्य | दुरुस्ती/२०१६- १०७९६, 
दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यतेबाबत. | दि. १७.१२.२०१६ 

९. पोळीस आयुक्तालयातील सोलापूर शहर | क्र. Hay (२/ प्रज्ञा | ७.१६ 
आस्थापनेवरील  शामानगर पोलीस | मान्यता/ दुरुस्ती/२०१६- 
अधिकारी/कर्मचारी वसाहत अंतर्गत व बाह्य | १०७९७, दि. १७.१२.२०१६ 
दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यतेबाबत. 

हि पोलीस आयुक्तालयातील सोलापूर शहर | क्र. Hay (२/ wa | १२.८८ 
आस्थापनेवरील किल्ला पोलीस | मान्यता/ दुरुस्ती/२०१६- 
अधिकारी/कर्मचारी वसाहत अंतर्गत व बाह्य | १०७९८, दि. १७.१२.२०१६ 
दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यतेबाबत. 

हि पोळीस आयुक्तालयातील सोलापूर शहर | क्र. Hay (2/ प्रज्ञा | 93.30 


आस्थापनेवरील  मंत्रिचंडक पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी वसाहत अंतर्गत व बाह्य 
दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यतेबाबत. 


मान्यता/ दुरुस्ती/२०१६- 
१०७९९, दि. १७.१२.२०१६ 


विवरण पत्र “क” 


(पूर्वी येथील इमारत क्र. १ समोरील 
स्पोर्ट बॅरेक्स येथे प्रसाधन व 
स्नानगृहाचे नुतनीकरण करणे व 
गळती प्रतिबंधक उपाययोजना करणे 


दि. २६/०२/२०१४ 


अनिवासी इमारती 
अ. क्र. | प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा | sear क्रमांक व दिनांक वितरीत 
तपशिल करावयाचा 
निधी (रूपये) 

|] र पोलीस आयुक्‍त, ठाणे हहर क्र. ठाआ/इशा/१७४/अभिवेक्षण ४.८६ 
कार्यालयातील अभिवेक्षण कक्षाचे कक्ष५८८/१५, दि. २५/०५/२०१५ 
इलेक्ट्रीकल कामास निधी उपलब्ध 
होणेबाबम. 

२ पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर क्र३ ६१/बीओ/नाप/पो. ५.८५ 
कार्यालयाचे आस्थापनेवरील पोलीस | मुख्या/नगर/दुरुस्ती/9८१/२०१६ 
मुख्यालय येथील खोनीचे नुतनीकरण 
करणे 

3 माथेरान पुन-:प्रक्षेपण केंद्र येथील क्र. अ-१/माथेरान रिपीटर ९.२० 
पोलीस बिनतारी संदेश इमारत दुरुस्ती/२०१४/८, दि. ०२/०१/२०१५ 
दुरुस्ती 

४ पोलीस मुख्यालय, वर्धा येथील १२ विपोमनि/नाप/डी-९/प्रशा. ८.११ 
जुन्या संडासची दुरुस्ती मान्यता/वर्धा/२०१६/२०५५, 

दि. २३/०३/२०१६ 

4 पोलीस मुख्यालय येथील पोलीस परेड | क्र. १७.१९ 

ग्राउंडच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे | ३५/इमारत/प्र.मा./रायड/२४९२/२०१६, 
दि. १६/०४/२०१६ 

६ पोलीस उपअधीक्षक, मोटार परिवहन, | क्र. van १०.२० 
दक्षिण परिमंडळ, पुणे १/मा.प.द.प./बांधकाम/८२२/२०१६, 
कार्यालयाशेजारील कक्षाची दि. १६/०२/२०१६ 
कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी 
यांचेकरिता डागडुजी करणे. 

9 ठाणे पोलीस AYA HATA क्र. ठाआ./इझा/१७४/शेड ४.९९ 
मुख्यालय ठाणे शहर येथील दुरुस्तमी/७२४/२०१५, 
मँगझीनचे शेड दुरुस्तीच्या कामास दि. ०६/०७/२०१५ 
निधी उपलब्ध होणेबाबत. 

८ पोलीस ठाणे शिल्लेगाव येथे अस्तित्वात | क्र. ससाझशा/पो.ठा. ३.८८ 
असलेल्या हॉलमध्ये werd काम । शिल्लेगाव/पार्टीशान/प्र./मान्यता/२०१४/ 
करण्याबाबत. ६७०८, दि. १४/१२/२०१४ 

९ पोलीस अधीक्षक, रायगड अलिबाग । क्र. ३५/इमारत/प्र.मा./रायगड/११९१/ । १९.१९ 
कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारतीचे | २०१६, दि. ८/०३/२०१६ 
रंगरंगोटी करणे 

1 ४६४ रेल्वे पोळीस वसाहत, घाटकोपर | क्र. पोआरे/पशा/इमारत/२८८/२०१४, | ७.३२ 


